वर्ष ९ , अंक ११ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 


रविवार , फेब्रुवारी २६ , २०२३ / फाल्गुन ७ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


नगरविकास विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२३ . 


अधिसूचना 

क्रमांक छसंम -२०२३ / प्र.क्र .१०४ / नवि -२४ . - ज्याअर्थी , भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावास 
“ औरंगाबाद ” शहराचे नाव बदलून “ छत्रपती संभाजीनगर ” असे करण्यास दिनांक ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अनुमती दिली आहे ; 


भाग एक - अ ( म.उ.वि. ) - १५ - १ 


आणि , ज्याअर्थी , सामान्य प्रशासन विभाग , अधिसूचना क्र.गानाब -२७१५ / मंत्री १८ / प्र.क्र .२१८ / २ ९ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२३ 
अन्वये “ औरंगाबाद ” शहराचे नाव बदलून " छत्रपती संभाजीनगर ” असे करण्याचे आदेश दिले आहेत ; 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे असा आदेश देत आहे की , “ औरंगाबाद महानगरपालिकेचे ” नाव बदलून 
“ छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका " असे करण्यात यावे . 


( १ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विद्या हम्पय्या , 
शासनाच्या उप सचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ - मध्य उप - विभाग , फेब्रुवारी २६ , २०२३ / फाल्गुन ७ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 26th February 2023 . 


NOTIFICATION 


No.CSM - 2023 / C.R.No.104 / UD - 24 . Whereas , The Ministry of Home Affairs , Government of 
India vide its Letter dated the 7th February 2023 has approved the proposal of changing the name 
of City " Aurangabad " as " Chhatrapati Sambhajinagar " ; 


And , Whereas , The Government of Maharashtra has directed that the name of the City 
" Aurangabad " shall be changed as " Chhatrapati Sambhajinagar " by notification No.Ganab - 2715 / 
Mantri 18 / C.R.218 / 29 , dated the 24th February 2023 ; 


Now , therefore , Government of Maharashtra hereby pleased to direct that the name of the 
" Aurangabad Municipal Corporation ” shall be changed as " Chhatrapati Sambhajinagar Municipal 
Corporation " . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIDYA HAMPAYYA , 

Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


